werd कुर्वलकर, मुख्याधिकारी गट-अ (4) 
सध्या जिल्हा प्रशासन अधिकारी, चंद्रपूर यांच्या स्वेच्छा 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.२१९/नवि-१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक ०२ जानेवारी, २०२० 


वाचा: श्री.कुर्वलकर यांचा दि.०४.१०.२०१९ रोजीचा स्वेच्छा सेवानिवृत्तीचा अर्ज. 


शासन आदेशा 


श्री.उदय सदाशिवराव कुर्वलकर, मुख्याधिकारी गट-अ (नि.श्रे) सध्या कार्यरत जिल्हा प्रशासन 
अधिकारी, चंद्रपूर यांना त्यांच्या दि.०४.१०.२०१९ च्या अर्जास अनुलक्षून महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) 
नियम, १९८२ मधील नियम ६६ (१) व १० (६) (ब) मधील तरतुदीनुसार दि.०२.०१.२०२० (म.पू.) पासून स्वेच्छा 
सेवानिवृत्त होण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२.  श्री.उदय सदाशिवराव कुर्वलकर यांचेविरुध्द कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी प्रलंबित अथवा 
प्रस्तावित नाही. तसेच, त्यांच्याकडून निवृत्ती वेतनाच्या देय रकमांमधून शासकीय येणेची वसुली असल्यास 
ती करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून त्यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्त होण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१०२१४५७३८०६२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Anish Raman Parshurame 
Date: 2020.01.02 15:13:29 +05'30' 
(अनिष परशुरामे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्‍त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
२. विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक, नागपूर विभाग, नागपूर. 
३. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर. 
४. महालेखापाल १ (लेखा व अनुज्ञयेता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
५. महालेखापाल १ (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
६. श्री.उदय सदाशिवराव कुर्वलकर, जिल्हा प्रशासन अधिकारी, चंद्रपूर 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर. 
निवडनस्ती (नवि-१४) 


